अँप बेस वाहनांसाठी Maharashtra Regulation 
of The Aggregators Rules, २०२२ तयार 
करण्यासाठी समिती गठित करणे. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह (परिवहन) विभाग 
शासन निर्णय क्र. याचिका-०२२१/प्र.क्र.११/परि-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ०५ एप्रिल, २०२३ 

प्रस्तावना :- 

रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालय, भारत सरकार यांनी दिनांक २७.११.२०२० रोजी Motor 
Vehicle Aggregator Guidelines २०२० अन्वये समुच्चयकांना (App & Web based Aggregator) 
प्रवासी वाहतुकीचा व्यवसाय करण्याकरिता मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. तसेच राज्य 
शासनाने दिनांक ०९.०३.२०२२ रोजीच्या अधिसूचनेअन्वये राज्यातील समुच्चयकांना (App & Web 
based Aggregator) प्रवासी वाहतुकीचा व्यवसाय करण्याकरिता सक्षम प्राधिकरणाकडून परवानगी 
घेणे अनिवार्य केले आहे. केंद्र शासनाने दि.२२.०८.२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये जारी केलेल्या केंद्रीय 
मोटार वाहन एग्रीगेटर मार्गदर्शक तत्वे २०२० हे राज्यात तात्काळ लागू करण्याबाबत सूचित केले आहे. 

सदर प्रकरणी मा.सर्वोच्च न्यायालयात Special Leave Petition (Civil) ॥९०.५७०५/२०२२, 
Uber India Systems Private Limited and Anr V/s Union of India & Ors. प्रकरणी मा.सर्वोच्च 
न्यायालयाने दि.१३.०२.२०२३ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार केंद्रीय मोटार वाहन एग्रीगेटर मार्गदर्शक 
तत्वे २०२० अनुषंगाने राज्यात अँप बेस वाहनांसाठी Maharashtra Regulation of The Aggregators 
Rules, 2022 तयार करण्यासाठी एक समिती गठीत करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
त्यानुसार शासनाने आता पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 

केंद्रीय मोटार वाहन एग्रीगेटर मार्गदर्शक तत्वे २०२० अनुषंगाने राज्यात अँप बेस वाहनांसाठी 
Maharashtra Regulation of The Aggregators Rules, २०२२ तयार करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे 
समिती गठीत करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र नाव पदनाम 
| 9 | ail सुधीरकुमार श्रीवास्तव (सेवानिवृत्त भा.प्र.से.) अध्यक्ष 
२ | TUR पोलीस महासंचालक (वाहतूक) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई सदस्य 
३ | उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ | सदस्य 
४ | परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई सदस्य 
५ | अपर परिवहन आयुक्‍त, परिवहन आयुक्त कार्यालय,मुंबई सदस्य 
६ | सहाय्यक परिवहन आयुक्‍त (अंमल-१) परिवहन आयुक्‍त कार्यालय,मुंबई सदस्य सचिव 


२. सदर समितीने मा.उच्च न्यायालय व मा.सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचा अभ्यास 
करुन केंद्र शासनाच्या Motor Vehicle Aggregator Guidelines २०२० नुसार राज्यातील 


शासन निर्णय क्रमांकः याचिका-०२२१/प्र.क्र.११/परि-२ 


समुच्चयकांबाबत (App & Web based Aggregator) शिफारशींसह आपला अहवाल तीन महिन्यात 


शासनास सादर करावा. 


३. समितीमधील अध्यक्ष व सदस्य यांच्या दैनिक भत्ता व प्रवास भत्त्याबाबतच्या तरतुदी 


स्वतंत्ररित्या निर्गमित करण्यात येतील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३२९१३३७३७८४२९ असा आहे. हा आदेठा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


lly signed by SARIKA MENDHE GANVIR 
A RI KA M E N D H E DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, 
1d 3 1dOcf7bf8d02352945a1 1a765b0f536fe ladfdoftf4aad6 
f9dd87f3d76b, 


ICode=a¢ 
INumber=D50DB68513E91376BA0547B675FDF1B1F3E1AB7210 
46013C8F2C377536F96AC5, cn=SARIKA MENDHE GANVIR 
ate: 2023.04.05 14:47:43 +05'30' 


(सारिका मेंढे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

सर्व मा.मंत्री मंत्रालय, मुंबई. 

मा. अध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 

मा. सभापती, विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 

मा. विरोधी पक्षनेता (विधानसभा) यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 

मा. विरोधी पक्षनेता (विधानपरिषद) यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 

मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव (वित्त) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव (परिवहन) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
श्री. सुधीरकुमार श्रीवास्तव (सेवानिवृत्त भा.प्र.से.) (परिवहन आयुक्‍त कार्यालयामार्फत) 
अप्पर पोलीस महासंचालक (वाहतूक) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

अप्पर पोलीस महासंचालक (कायदा व सुव्यवस्था) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

अपर परिवहन आयुक्त, परिवहन आयुक्त कार्यालय,मुंबई 

सहाय्यक परिवहन आयुक्‍त (अंमल-१) परिवहन आयुक्त कार्यालय,मुंबई 
महालेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 
महालेखापाल (वाणिज्यिक लेखा परिक्षा), मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, वांद्रे (पूर्व), मुंबई yoo ०५१. 

वित्त विभाग (सेवा-५) मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

गृह विभाग (बीयुडी २/परिवहन-४) मंत्रालय, मुंबई. 

निवडनस्ती/परि-२ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


